नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड तालुक्‍यातील 
इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची 
प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१४६/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १२ ऑक्टोबर, २०१८ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
क्र.का-५/साबांप्राविना/प्रआ/रस्ते दर्जोन्नत/ता. चांदवड/५८८९/२०१८ दि. १७/०९/२०१८. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये नाशिक 
जिल्ह्यातील चांदवड तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, नाशिक यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत 
करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
परिषद, नाशिक यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या 
विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व जिल्हा परिषद, 


नाशिक यांचा ठराव विचारात घेऊन नाशिक जिल्ह्यातील खालील सस्ते दर्जोन्नरत करण्यात येत आहेत. 


दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा | साखळी क्रमांक । करावयाची । दर्जोन्नती 
क्रमांक : एकूण लांबी | नंतरचा 
लांबी (कि.मी. क्रमांक 

WISH (राष्ट्रीय महामार्ग-६०) ते इतर | (०/०० ते ५५/४००) ५५.४०० । प्रमुख जिल्हा 
खडकओझर - गु-हाळे - देवरगांव - जिल्हा कि.मी. मार्ग-११५ 
हिरापूर - पाटे कोलटेक - कांजीसावंगी - मार्ग । ५५.४० कि.मी. 
गंगावे - gid - कोकणखेडे - निमोण - २०२ 
कानडगांव ते प्रमुख राज्य मार्ग-८ रस्ता . 
राहुड (राष्ट्रीय महामार्ग-३) - कळमदरे -।| इतर | (0/00 ते २८/७००) २८.७०० । प्रमुख जिल्हा 
सुतारखेडे - हरनुल - हरसूल - पन्हाळे - | जिल्हा । २८.७०० कि.मी. कि.मी.  । मार्ग-११६ 
सोनीसावंगी - रेडगांव - वाहेगावसाळ -| मार्ग 
वाकी खु. - वाकी बु. - सोमठाणदेश ते| १४५ 
प्रमुख जिल्हा 
मार्ग- ६८ रस्ता. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१४६/नियोजन-२ 


इतर | (०/०० ते ८/००) 


राहूड (राष्ट्रीय महामार्ग -३) - नांदुरटेक- | जिल्हा ।८.००कि.मी. १६.०० । प्रमुख जिल्हा 
वडबारे - राजदेरवाडी - माळवस्ती रस्ता. मार्ग कि.मी. मार्ग-११७ 
१५६ 


इतर | (२/३०० ते ८/००) 
जिल्हा | ५.७०० कि.मी. 
मार्ग 
२७ 
ग्रामीण | (०/०० ते 2/300) 
मार्ग २.३०० कि.मी. 


१२६ 
ग्रामीण १५.८०० । प्रमुख जिल्हा 
भाटगांव (प्रमुख जिल्हा मार्ग -६३) - मार्ग (६/६० ते १७/६०) कि.मी. मार्ग-११८ 
परसूल - तिसगांव - हिवरखेडे - २३ ११.०० कि.मी. 
काजीसावंगी रस्ता. ग्रामीण | (०/०० ते ४/८०० 
मार्ग | ४.८० कि.मी. 
६९ 
इतर । (0/00 ते ३/८००) १८.५०० | प्रमुख जिल्हा 
राष्ट्रीय महामार्ग-०३ शनिमंदिर - उसवाड | जिल्हा | ३.८०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-११९ 


- मेसनखेडे बु. - मेसनखेडे खु. - शिगवे मार्ग 
ते राष्ट्रीय महामार्ग-७9५२ जी येथे मिळणारा २६ 


रस्ता. ग्रामीण | (0/00 ते १४/७००) 
मार्ग । 98.900 कि.मी. 
२९ 
ग्रामीण | (०/०० ते 3/400) 
प्रमुख जिल्हा मार्ग- ६५ ते राहुड - मार्ग ।३.५०० कि.मी. १७.४५०० । प्रमुख जिल्हा 
डोंगरगांव - दुगांव - गंगावे - साळसाणे ८६ कि.मी. — | मार्ग-१२० 
रस्ता. इतर । (३/८०० ते ७/९००) 
जिल्हा | ४.१०० कि.मी. 
मार्ग 
२६ 


इतर । (७/९०० ते १३/५००) 
जिल्हा | ५.६०० कि.मी. 
मार्ग 
२०२ 
ग्रामीण | (०/०० ते १/८००) 
मार्ग | 9.d00 कि.मी. 
५७ 
ग्रामीण | (०/०० ते २/५००) 
मार्ग २.५०० कि.मी. 
२२ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१४६/नियोजन-२ 


ग्रामीण | (0/00 ते १४/६००) १४.६०० । प्रमुख जिल्हा 
रायपूर - समीट - तळेगांवरोही मार्ग | १४.६०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-१२१ 
सोमठाणदेडा १३ 
रस्ता. 
ग्रामीण | (०/०० ते २/००) १३.०० प्रमुख जिल्हा 
भडाणे - वाघदर्डी - शिंगवे - डोणगांव रस्ता. मार्ग ।२.००कि.मी. कि.मी. मार्ग-१२२ 
२२५ 
इतर | (२/०० ते 93/00) 
जिल्हा । ११.०० कि.मी. 
मार्ग 
१४४ 
राज्यमार्ग-७ (लासलगांव) - वाकी - इतर (०/०० ते २५/५००) २५.५०० प्रमुख जिल्हा 
तळेगांव - वडगांव पंगु- रापली- मनमाड । जिल्हा | २५.५०० कि.मी. कि.मी.  । मार्ग-१२३ 
रस्ता. मार्ग 
२०३ 
एकूण २०५.०० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२१ मधील नाशिक जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २०५.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२८४५.३१० + २०५.००) म्हणजेच ३०५०.३१० 
कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १४७.८०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (३१३६.०८० 
- १४७.८००) म्हणजेच २९८८.२८० कि. मी. इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ५७.२०० कि.मी. ने 
घट होवून एकूण लांबी (१०७३६.५५० - ५७.२००) म्हणजेच १०६७९.३५० कि. मी. इतकी होईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०१२१५०५२४५७१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
Pp fa S h a nt DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2 Fe 2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5f8c 
Vi n a ya kra 0 Pp a t | | 505422af66a56283 14537e, cn=Prashant Vinayakrao Patil 
Date: 2018.10.12 15:07:07 +05'30' 
(प्रशांत पाटील) 


अवर सचिव(नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, नाशिक. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,नाशिक. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१४६/नियोजन-२ 


५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नाशिक (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ 
च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच 
केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


